आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ करीता संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजना व 
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजनेसाठी निधी वितरीत 


करणेबाबत... 
(लेखाशिर्ष २२३५ सी १६१) 
(लेखाशिर्ष २२३५ सी १७२) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-१९ जानेवारी, २०२३. 

वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

२) आदिवासी विकास विभाग समक्रमांकित शा.नि. दि.१९.५.२०२२, दि.२०.७.२०२२ व दि.२३.९.२०२२. 

3) सामाजिक न्याय व fears सहाय विभागाची नस्ती क्र. विसयो-२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो. 
प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत 


असलेल्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी संदर्भाधीन क्र.२ 
येथील शासन निर्णयांन्वये अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या अनुक्रमे ७५% व ८२.८०% मर्यादेतील निधी सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागास वितरीत करण्यात आला आहे. आत सदर योजनांसाठी उपलब्ध मर्यादेपेक्षा वाढीव निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या प्रस्तावास संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीन्वये वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाळेली 
आहे. त्यास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण मधील सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीवरील वित्त 
विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन पुढीलप्रमाणे उपलब्ध निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- (रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब । सन २३-२०२२ याआधी या श्ा.नि. अन्वये 
मधील वितरीत निधी | वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पीत येत असलेला निधी 
तरतूद 
fe | २ ३ | ee al 4 & 
संजय गांधी निराधार | 2234 सी १६१ ५०, इतर | १२०००.०० ९०००.०० १२०००.०० 
अनुदान खर्च (७५%) (२५%) 
श्रावणबाळ सेवा राज्य | २२३५ सी १७२ २५०००.०० २०७००.०० २५००.०० 
निवृत्ती वेतन (८२.८०%) (१०%) 
एकूण ३७०००.०० २९(७००.०० ५५००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.६ /कार्यासन-६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.५५००.०० लाख (अक्षरी रुपये पंचावन्न कोटी फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख 
म्हणून सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
(BEAMS) वितरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


3. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील 
वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या हासन आदेशातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात 
केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


६. सदर झासन निर्णय सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.११२०/२२/व्यय-१४, 
दि.२९.१२.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२०११२१५२२८२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, er 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
Kl RA N DEVE! IENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Me shtra, 
}d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b9a87463f83 


25.4. 
la2beeadbeScb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11£72524 
420, 


॥ ॥>3440६3170789439001104172825545६80400 


serialNumber 

D495EF82F989931088637D821 1C0, cn=KIRAN KISANRAQ 
PAWAR 

Date: 2023.01.20 13:23:36 +05'30! 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
७. जिल्हाधिकारी,सर्व जिल्हे 
८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 
९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. कार्यासन क्र.१२, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पृष्ठ २ पैकी २ 


